मौजे बहारे (ता.डहाणू, जि.पालघर) येथील नळ 
पाणी पुरवठा योजनेच्या सुधारीत अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापापु-१५२०/प्र.क्र.०८/पापु -०६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २३ जानेवारी, २०२०. 
वाचा: - 


१) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पालघर यांचे प्रशासकीय मान्यता आदेशा क्रमांक 
पाजिप. पापुवि/वशी/पी.बी-२/१७१, दिनांक २५.०५.२०१८. 

२) अधीक्षक अभियंता, भारत निर्माण कक्ष तथा समन्वयक, नवी मुंबई यांचे मूळ तांत्रिक मान्यता 
आदेशा, माहे फेब्रुवारी, २०१८. 

३) शासन पत्र क्रमांक ग्रापायो-१५१९/प्र.क्र. १६/पापु-०६, दिनांक २५.०२.२०१९. 

४) अधीक्षक अभियंता, भारत निर्माण कक्ष तथा समन्वयक, कोकण विभाग, ठाणे यांचे सुधारीत 
तांत्रिक मान्यता आदेशा क्रमांक भानिक/कोवि/आस्था/४२/२०१९, दिनांक १८.१२.२०१९. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पालघर यांचे पत्र क्र.जा/पापुवि/पाजिप क्र.पीबी- 
२/ वशी/६८८/२०१९, दिनांक १८.०९/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मौजे TER (ता.डहाणू, जि.पालघर) येथील नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या अंदाजपत्रकास संदर्भ 
क्रमांक १ अन्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर यांनी मूळ प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान केळी आहे. संदर्भ क्रमांक २ अन्वये अधीक्षक अभियंता, भारत निर्माण कक्ष तथा समन्वयक, नवी 
मुंबई यांनी अंदाजपत्रकास मूळ तांत्रिक मान्यता प्रदान केळी आहे. तथापि, सदर योजनेच्या कामाच्या 
जादा दराच्या निविदा प्राप्त झाल्यामुळे खर्चात वाढ झाली. सदर योजनेच्या कामाच्या जादा दराच्या 
निविदेस संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. अधीक्षक अभियंता, भारत निर्माण कक्ष 
तथा समन्वयक, कोकण विभाग, ठाणे यांनी संदर्भ क्रमांक ४ अन्वये प्रस्तुत योजनेच्या अंदाजपत्रकास 
सुधारीत तांत्रिक मान्यता दिळी आहे. त्यानुसार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पालघर 
यांनी प्रस्तुत नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या आराखड्यास व अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्याचा प्रस्ताव संदर्भाधिन पत्र क्रमांक ५ अन्वये शासनास सादर केला आहे. ATVI प्रस्तुत 
योजनेच्या आराखड्यास व अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


मौजे बहारे (ता.डहाणू, जि.पालघर) येथील नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या रु.२८४.५६ लक्ष 
(ढोबळ) ( अक्षरी रुपये दोन कोटी चौर्‍्याएऐंशी लक्ष छप्पन्न हजार फक्त ) एवढ्या सुधारित किंमतीच्या 
अंदाजपत्रकास पुढील अटींच्या अधिन राहून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापापु-१५२०/प्र.क्र.०८/पापु-०६ 
अटी 

(१) उपरोक्‍त नमूद सुधारित किंमतीत उर्वरित सर्व कामे १७ महिन्यात (पावसाळा सोडून) पूर्ण करावीत. 

(२) या योजनेस सहमती दिलेल्या मूळ प्रशासकीय मान्यतेच्या तसेच सुधारीत तांत्रिक मान्यता देताना 
नमूद केलेल्या अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 

(३) ही योजना पूर्ण झाल्यावर ती संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात देण्यात यावी. संबंधित कार्यकारी 
अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग,जिल्हा परिषद, पालघर यांच्याकडून योजना प्रत्यक्षात पूर्ण 
झाली आहे, या ARTA सूचना मिळाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत योजना ताब्यात 
घेण्यास संबंधीत ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषद जबाबदार राहील. योजना प्रत्यक्षात पूर्ण झाल्यावर 
लगेच संबंधित कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद व संबंधित ग्रामपंचायतचे अधिकारी यांनी 
योजनेची संयुक्तपणे पाहणी आयोजित करावी आणि अशा पाहणीत कोणतेही दोष आढळून 
आल्यास योजना ताब्यात देण्यापूर्वी ते सुधारण्यात यावेत. 

(3) ही योजना राबविणे, त्याचे परिरक्षण, दुरुस्त्या (विशेष दुरुस्त्या धरुन) यासाठी दरवर्षी 
येणारा आवर्ती खर्च भागविण्यासाठी, योजनेतील घसारा किंवा यंत्रसामुग्री नुतनीकरणासाठी 
संबंधित ग्रामपंचायतीस/जिल्हा परिषदेस शासनाकडून कोणतीही मदत मिळणार नाही. 

(५) सदर योजना पूर्ण झाल्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थेने ( संबधित ग्रामपंचायत/ जिल्हा परिषद) 
योजना हंस्तातरित करुन घेणे बंधनकारक राहील. तसेच योजनेचे लेखे बंद करण्यात यावेत. 

(६) सन २०१३ मधील CAG च्या अहवालानुसार राज्यातील २१% पाणी पुरवठा योजना या STATS 
दुरुस्ती अभावी, वीज देयक न भरल्यामुळे (Poor maintenance/nonpayment of electricity of 
bills) बंद पडल्या असल्याचे दिसून येते. यास्तव सदर योजना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहण्याच्या 
दृष्टीने पाणीपट्टी दरामध्ये आवश्‍यकतेनुसार वाढ करण्याची जबाबदारी संबधित ग्रामपंचायत/ 
जिल्हा परिषद यांची राहील. 

(७) हगणदारीबाबतच्या प्रचलित धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

(८) प्रस्तुत योजना कोणत्याही परिस्थितीत पुनर्सुधारीत केली जाणार नाही याची जबाबदारी जिल्हा 
परिषदेची राहील. 

२. या योजनेच्या सुधारित किंमतीतील वाढीव खर्च रु. २१.०८ लक्ष (अक्षरी रुपये एकवीस लक्ष 

आठ हजार फक्त) हा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाखालील राज्य हिऱऱ्यातून /जिल्हा नियोजन 

मंडळाकडून / किमान गरजा कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून करण्यात यावा. 


3. प्रस्तुत योजनेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता ही वित्त विभागाच्या दि. १७/०४/२०१५ च्या क्र. 
विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२ या शासन निर्णयातील भाग पहिला, उपविभाग-३ 
मधील अ.क्र. ६ (सहा) परिच्छेद क्र. २७ (अ) अनुसार विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार 
देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापापु-१५२०/प्र.क्र.०८/पापु-०६ 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१२३१५१६२८२६२८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Virendra Waghmare 


V | re al d fa DN: CN = Virendra Waghmare, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Water Supply and 


Wag h mM a re Sanitation Department 


Date: 2020.01.23 15:19:10 +05'30' 


(वी. AY वाघमारे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधान परिषद. 
) मा. विधानमंडळ सदस्य (सवी 

) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

) जिल्हाधिकारी, पालघर. 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर. 

) महालेखापाल, लेखापरिक्षा, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

) महालेखापाल, लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र १, मुंबई 


१६) कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग, पालघर. 

१७) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, पालघर. 

१८) अतिरिक्त मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१९) प्रधान सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

२०) प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

२१) मु.अ. तथा वि.का.अ. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
२२) कार्यासने (पापु-०४, ०७,१०,१३, १७, १८ व २०, पा. पु. व स्व. वि.,मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२३) निवड नस्ती कार्यासन पापु-०६. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


